Reg. No. NPCITY/ 236/ 2015- 17 
Published on 2nd April 2015 


ARESI . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष १ , अंक ८ ] 


गुरुवार ते बुधवार , मार्च २६-एप्रिल १, २०१५/- चैत्र ५- ११ , शके १९३७ 


[ पृष्ठे ४, किंमत : रुपये ८. ०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ- अमरावती विभागीय पुरवणी 


( भाग चार- ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व 
पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . २६. 


विभागीय आयुक्त , यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक विआअ-विकास - ग्रा .पं .-विघटन - ३- १५ - २०१५. 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम , १९५८ चे कलम १४५ , पोट - कलम १- अ नुसार निर्णय घेण्याचे राज्य शासनाचे अधिकार अधिसूचना क्र . व्हीपीए 
१०८३ -सीआर - १६७० -२१ , दिनांक १ जून , १९८३ नुसार विभागीय आयुक्त यांना प्रदान करण्यात आल्यानुसार व राज्य निवडणूक आयोगाचे परिपत्रक 
क्र . रानिआ- १०९६- प्र. क्र . २-९६-पंरा, दिनांक १५ जून , १९९६ व ग्राम विकास व जलसंधारण विभागाचे शासन परिपत्रक क्र . ग्रापनि - २०१-प्र .क्र . ५५ -०६ , दिनांक 
३० जून , २००१ चे अनुषंगाने मी , विभागीय आयुक्त , अमरावती विभाग, अमरावती आदेश पारित करीत आहे . 


( १) ग्रामपंचायत कव्हळा, ता . चिखली , जि . बुलडाणा चे संपूर्णतः विघटन करण्यात येत आहे . 

( २) जिल्हाधिकारी, बुलडाणा व मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिल्हा परिषद , बुलडाणा यांनी निवडणुकीबाबत आवश्यक ती कार्यवाही करुन कार्यपूर्ती 
अहवाल विनाविलंब सादर करावा . 

( ३ ) सदर विघटीत ग्रामपंचायतकरिता प्रस्तावित विस्तार अधिकारी (पंचायत ), पंचायत समिती, चिखली , जिल्हा बुलडाणा यांची प्रशासक म्हणून 
नियुक्ती करण्यात येत आहे . 

सदर आदेश आज दिनांक २० फेब्रुवारी , २०१५ रोजी पारित करण्यात येत असून माझ्या सही व शिक्क्यानिशी निर्गमित करण्यात येत आहे . 


दिनांक २० फेब्रुवारी २०१५ . 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . २७. 

आदेश 
क्रमांक विआअ-विकास - ग्रा .पं .-विघटन- ४ - २०१५. 

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम , १९५८ चे कलम १४५ , पोट - कलम १- अ नुसार निर्णय घेण्याचे राज्य शासनाचे अधिकार अधिसूचना 
क्र . व्हीपीए- १०८३ - सीआर- १६७० - २१, दिनांक १ जून , १९८३ नुसार विभागीय आयुक्त यांना प्रदान करण्यात आल्यानुसार व राज्य निवडणूक आयोगाचे 
परिपत्रक क्र . रानिआ -१०९६-प्र .क्र . २-९६-पंरा, दिनांक १५ जून , १९९६ व ग्राम विकास व जलसंधारण विभागाचे शासन परिपत्रक क्र . ग्रापनि -२०१- प्र. क्र . ५५ -०६ 


अ- एक - अ -१ ( १६३२). 


( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , मार्च २६- एप्रिल-१ , २०१५/ चैत्र ५- ११ , शके १९३७ 


दिनांक ३० जून , २००१ चे अनुषंगाने मी , विभागीय आयुक्त , अमरावती विभाग , अमरावती आदेश पारित करीत आहे . 
( १) ग्रामपंचायत भानखेड, ता . चिखली, जि . बुलडाणा चे संपूर्णतः विघटन करण्यात येत आहे. 

( २) जिल्हाधिकारी , बुलडाणा व मुख्य कार्यकारी अधिकारी , जिल्हा परिषद , बुलडाणा यांनी निवडणुकीबाबत आवश्यक ती कार्यवाही करुन कार्यपूर्ती 
अहवाल विनाविलंब सादर करावा. 


( ३ ) सदर विघटीत ग्रामपंचायतकरिता प्रस्तावित विस्तार अधिकारी (पंचायत ), पंचायत समिती ,चिखली, जिल्हा बुलडाणा यांची प्रशासक म्हणून 
नियुक्ती करण्यात येत आहे . 


सदर आदेश आज दिनांक २३ फेब्रुवारी , २०१५ रोजी पारित करण्यात येत असून माझ्या सही व शिक्क्यानिशी निर्गमित करण्यात येत आहे. 


भाग १- अ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ. क्र . २८ . 

आदेश 
क्रमांक विआअ-विकास- ग्रा .पं .-विघटन -५- २०१५. 

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम , १९५८ चे कलम १४५ , पोट - कलम १ - अ नुसार निर्णय घेण्याचे राज्य शासनाचे अधिकार अधिसूचना 
क्र . व्हीपीए-१०८३- सीआर -१६७० -२१, दिनांक १ जून, १९८३ नुसार विभागीय आयुक्त यांना प्रदान करण्यात आल्यानुसार व राज्य निवडणूक आयोगाचे 
परिपत्रक क्र . रानिआ- १०९६- प्र . क्र . २- ९६ -पंरा, दिनांक १५ जून , १९९६ व ग्राम विकास व जलसंधारण विभागाचे शासन परिपत्रक क्र . ग्रापनि - २०१- प्र . क्र . ५५ 
०६, दिनांक ३० जून , २००१ चे अनुषंगाने मी , विभागीय आयुक्त , अमरावती विभाग , अमरावती आदेश पारित करीत आहे . 

( १ ) ग्रामपंचायत टाकळी बु ., ता . नांदगाव खंडेश्वर , जि . अमरावती चे संपूर्णतः विघटन करण्यात येत आहे . 


( २ ) जिल्हाधिकारी, अमरावती व मुख्य कार्यकारी अधिकारी , जिल्हा परिषद , अमरावती यांनी निवडणुकीबाबत आवश्यक ती कार्यवाही करुन कार्यपूर्ती 
अहवाल विनाविलंब सादर करावा . 


( ३ ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी , जिल्हा परिषद , अमरावती यांनी विघटीत ग्रामपंचायत प्रशासक म्हणून विस्तार अधिकारी पंचायत समिती, नांदगाव 
खंडेश्वर , यांची नेमणूक करावी व मंजुरीस्तव प्रस्ताव या कार्यालयास विनाविलंब सादर करावा . 


सदर आदेश आज दिनांक २३ फेब्रुवारी , २०१५ रोजी पारित करण्यात येत असून माझ्या सही व शिक्क्यानिशी निर्गमित करण्यात येत आहे . 


दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१५ . 


भाग १- अ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . २९ . 


आदेश 


क्रमांक विआअ-विकास- ग्रा . पं .-विघटन - १४ - २०१५ . 


मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम , १९५८ चे कलम १४५, पोट - कलम १- अ नुसार निर्णय घेण्याचे राज्य शासनाचे अधिकार अधिसूचना क्र . व्हीपीए- १०८३ 
सीआर- १६७०- २१ , दिनांक १ जून , १९८३ नुसार विभागीय आयुक्त यांना प्रदान करण्यात आल्यानुसार व राज्य निवडणूक आयोगाचे परिपत्रक क्र . रानिआ 
१०९६- प्र.क्र . २-९६-पंरा, दिनांक १५ जून , १९९६ व ग्राम विकास व जलसंधारण विभागाचे शासन परिपत्रक क्र . ग्रापनि- २०१-प्र .क्र . ५५ -०६ , दिनांक ३० जून , 
२००१ चे अनुषंगाने मी , विभागीय आयुक्त , अमरावती विभाग , अमरावती आदेश पारित करीत आहे . 


( १ ) ग्रामपंचायत अंत्री, मलकापूर , ता . बाळापूर , जि . अकोला चे संपूर्णतः विघटन न करता अपात्रतेमुळे व राजीनामा दिल्यामुळे रिक्त झालेल्या 
जागांवर पोटनिवडणुक घेण्यात याव्यात . 


( २ ) जिल्हाधिकारी , अकोला व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद , अकोला यांनी पोटनिवडणुकीबाबत आवश्यक ती कार्यवाही करुन कार्यपूर्ती 
अहवाल विभागीय आयुक्त , अमरावती विभाग , अमरावती यांना विनाविलंब सादर करावा. 


सदर आदेश आज दिनांक २६ फेब्रुवारी , २०१५ रोजी पारित करण्यात येत असून माझ्या सही व शिक्क्यानिशी निर्गमित करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक -अ अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च २६- एप्रिल-१, २०१५/ चैत्र ५-११ , शके १९३७ 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . ३० . 


आदेश 


क्रमांक विआअ-विकास- ग्रा . पं .-विघटन- १ - १५ - २०१५ . 


मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम , १९५८ चे कलम १४५ पोट - कलम १- अ नुसार निर्णय घेण्याचे राज्य शासनाचे अधिकार अधिसूचना क्र . व्हीपीए- १०८३ 
सीआर - १६७० -२१ , दिनांक १ जून , १९८३ नुसार विभागीय आयुक्त यांना प्रदान करण्यात आल्यानुसार व राज्य निवडणूक आयोगाचे परिपत्रक क्र . रानिआ 
१०९६-प्र .क्र . २-९६-पंरा, दिनांक १५ जून , १९९६ व ग्राम विकास व जलसंधारण विभागाचे शासन परिपत्रक क्र . ग्रापनि - २०१-प्र.क्र . ५५ - ०६ , दिनांक ३० जून , 
२००१ चे अनुषंगाने मी , विभागीय आयुक्त , अमरावती विभाग , अमरावती आदेश पारित करीत आहे . 


( १ ) ग्रामपंचायत काटआमला, ता . व जि . अमरावतीचे संपूर्णतः विघटन न करता राजीनामा दिल्यामुळे रिक्त झालेल्या जागांवर पोटनिवडणूक घेण्यात 


याव्यात . 


( २) जिल्हाधिकारी, अमरावती व मुख्य कार्यकारी अधिकारी , जिल्हा परिषद , अमरावती यांनी पोटनिवडणुकीबाबत आवश्यक ती कार्यवाही करुन 
कार्यपूर्ती अहवाल विभागीय आयुक्त , अमरावती विभाग , अमरावती यांना विनाविलंब सादर करावा . 


(३ ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी , जिल्हा परिषद , अमरावती यांनी ग्रामपंचायत प्रशासक म्हणून विस्तार अधिकारी पंचायत समिती, अमरावती , यांची 
नेमणूक करावी व मंजुरीस्तव प्रस्ताव या कार्यालयास विनाविलंब सादर करावा. 


सदर आदेश आज दिनांक २६ फेब्रुवारी , २०१५ रोजी पारित करण्यात येत असून माझ्या सही व शिक्क्यानिशी निर्गमित करण्यात येत आहे . 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ३१. 


आदेश 


क्रमांक विआअ-विकास - ग्रा .पं .-विघटन - २ - १५- २०१५. 


मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम , १९५८ चे कलम १४५ , पोट - कलम १- अ नुसार निर्णय घेण्याचे राज्य शासनाचे अधिकार अधिसूचना क्र . व्हीपीए- १०८३ 
सीआर- १६७० - २१ , दिनांक १ जून , १९८३ नुसार विभागीय आयुक्त यांना प्रदान करण्यात आल्यानुसार व राज्य निवडणूक आयोगाचे परिपत्रक क्र . रानिआ 
१०९६-प्र .क्र . २-९६-पंरा, दिनांक १५ जून , १९९६ व ग्राम विकास व जलसंधारण विभागाचे शासन परिपत्रक क्र . ग्रापनि - २०१-प्र .क्र . ५५- ०६, दिनांक ३० जून , 
२००१ चे अनुषंगाने मी , विभागीय आयुक्त , अमरावती विभाग , अमरावती आदेश पारित करीत आहे. 


( १) ग्रामपंचायत महिमळ , ता. चिखली, जि . बुलडाणा चे संपूर्णतः विघटन करण्यात येत आहे . 


( २ ) जिल्हाधिकारी, बुलडाणा व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद , बुलडाणा यांनी निवडणुकीबाबत आवश्यक ती कार्यवाही करुन कार्यपूर्ती 
अहवाल विनाविलंब सादर करावा . 


( ३ ) सदर विघटीत ग्रामपंचायतकरिता प्रस्तावित श्री . जे . एन . फुलझाडे, विस्तार अधिकारी ( एनआरएलएम ), पंचायत समिती , चिखली, जिल्हा 
बुलडाणा यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात येत आहे . 


सदर आदेश आज दिनांक २६ फेब्रुवारी, २०१५ रोजी पारित करण्यात येत असून माझ्या सही व शिक्क्यानिशी निर्गमित करण्यात येत आहे. 


अमरावती : 
दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१५ . 


ज्ञा . स . राजुरकर , 

विभागीय आयुक्त , 
अमरावती विभाग , अमरावती . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च २६- एप्रिल- १ , २०१५/ चैत्र ५- ११ , शके १९३७ 


भाग १- अ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ३२ . 

अध्यक्ष , नगर परिषद , यांजकडून 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम ३७ नुसार दिग्रस शहर 

मंजूर विकास योजनेतील किरकोळ फेरबदलाचा प्रारुप प्रस्ताव . 


क्रमांक बांधकाम विभाग- नपदि -६५९ - २०१५. 


दिग्रस शहराकरिता मा . संचालक नगर रचना विभाग महाराष्ट्र शासन , पुणे यांची अधिसूचना क्रमांक डी . पी . दिग्रस ( सु )-टि . पी . व्ही .- २- ३५१५ , 
दिनांक २० मे , १९८७ अन्वये विकास योजना मंजूर करण्यांत आली आहे . तसेच सुधारीत - २ दिनांक १५ मे , २०१२ पासून योजना मंजूर करण्यात आली आहे . 

दिग्रस नगर परिषदेने विशेष सभा दिनांक ३१ डिसेंबर , २०१४ मधील ठराव क्रमांक ०१ अन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे 
कलम ३७ अन्वये दिग्रस शहराच्या विकास योजना आराखड्यात खालीलप्रमाणे किरकोळ फेरबदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 


( १ ) दिग्रस शहर शे. सं .नं ./ गट नं . १७ व १८ / ४ मधील २४ मिटर रुंदीचा विकास रस्ता ( डी . पी . रोड ) रद्द करुन त्याखालील जागा क्रीडा संकूल 
करीता आरक्षीत करणे व मंजूर विकास योजनेतील आरक्षण क्र . ०१ क्रीडा संकूल रद्द करणे . 


वरिल प्रमाणे किरकोळ फेरबदलाचा प्रारुप आराखडा नगर परिषद कार्यालयात , कार्यालयीन वेळात , कामकाजाच्या दिवशी पाहवयास उपलब्ध आहे . 
या बाबत कोणतेही आक्षेप अथवा सुचना करावयाच्या असल्यास हा जाहिरनामा शासकीय राजपत्रात प्रसिध्द झाल्यापासून ३० दिवसांचे आंत मुख्याधिकारी , 
नगर परिषद दिग्रस यांचे कडे लेखी स्वरुपात सादर करावा . मुदतीत प्राप्त झालेल्या सुचनांवर अगर हरकतीवर उपरोक्त प्रस्ताव शासनाकडेमंजुरीसाठी 
पाठविण्यापुर्वी विचार करण्यांत येईल . 
दिग्रस : 

श्रीमती सरिता सुधाकरराव धुर्वे , 
दिनांक १३ मार्च २०१५ . 

अध्यक्ष , 
नगर परिषद , दिग्रस . 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ३३ . 

BY PRESIDENT MUNICIPAL COUNCIL 


NOTIFICATION OF MINOR MODIFICATION PROPOSED IN THE DEVELOPMENT PLAN OF DIGRAS TOWN 

U / s . 37 OF MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT , 1966. 
No . PWD- MCD - 659 - 2015 . 

The Development Plan of Digras town has been sanctioned by Director of Town Planning Maharashtra 
State Pune vide their Notification No . D . P .-Digras ( R )- TPV - 2 - 3515 , Dt. 20 - 5 - 1987 and revised DP has 
been sanctioned dated 15 - 5 - 2012 . 

___ The Municipal Council Digras vide its resolution No . 01 , dated 31 - 12 - 2014 has resolved to make 
Minor Modification in the Development Plan of Digras Town u / s . 37 of Maharashtra Regional and Town 
Planning Act , 1966 in the following reservation . 

1. Revenue Survey No. /Gat No . 17 and 18 / 4 and 24 meter width DP road deleted on this land it is 
reserved for “ Krida Sankul” the site No. 1 which is reserved for " Krida Sankul” has been deleted from 
sanctioned DP . 

The Plan showing the above modification is kept open for public inspection in the office of 
Municipal Council, Digras during all working days . The suggestions & Objections on the above purpose 
from all or any person shall be received by the Chief Officer, Municipal Council , Digras within 30 days 
from the publication of this notification in the Maharashtra Government Gazette . Any suggestion or 
objection on the above proposal so received will be consider before submitting it to the Government for 
sanctioned . 


Digras : 
Dated the 13th March 2015 . 


Smt. SARITA SUDHAKARRAO DURVE , 

___ President , 
Municipal Council , 

_ Digras. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH 
GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES ,NAGPUR- 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. 


